गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार - 2023 
जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. SAY १३२३ (१३)/प्र.क्र.६३४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, 2023 


वाचा :- १) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र. सांकासं 
१०९२/ प्र.क्र. ८२/सां.का.१, दिनांक १३ सप्टेंबर,१९९३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. SAY १३२२ (१३)//प्र.क्र. 
३८९/सां.का.४, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र.सां.का.स./५६४९, 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


उपनिर्दिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार गायन व संगीत या क्षेत्रात प्रदीर्घ 
काळ उल्लेखनीय कार्य केलेल्या मान्यवरांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने 
सन्मानित करण्यात येते. उपर्निर्दिष्ट शासन निर्णय क्र. २ अन्वये गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर 
पुरस्कारासाठी सन्मानार्थीची शिफारस करण्यासाठी निवड समिती गठीत करण्यात आलेली 
आहे. सन 2023 या वित्तीय वर्षातील गानसम्राज्ञी लता ATHY पुरस्कार जाहीर करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"गानसम्राज्ञी लता मंगेडाकर पुरस्कार” समितीने एकमताने निवड 
केल्यानुसार सन २०२३ साठी “श्री. सुरेश वाडकर” यांना या शासन निर्णयान्वये पुरस्कार 
जाहीर करण्यात येत आहे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्रमांक २०२३१११६१५१५०११४२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -TOURISM AND 


A N | RO O D H A S U RYA KA NT metre AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b1cd7ff442b988313 
1214458: 


1 302, postalCode=400032, st=! 
D E S H PA N D E INumber=0D09B 1312327B281B742D56CD04EE1899269D4FAAF8899 


1AC3364BDCC437CF37, -ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
Di 2023.11.16 16:24:35 +05'30' 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः GAY 9323 (१३)/प्र.क्र.६३४/सां.का.४ 


De 


मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


७. 
८. 
र्‌. 


. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 


सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 


सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

मा.श्री.सुरेश वाडकर ( संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या मार्फत) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


